श्री. नरेंद्र रा. बारापात्रे, तालुका कृषि 
अधिकारी, यवतमाळ यांच्या बदलीबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः आकृवि १०१९/प्र.क्र.१९८/१५ अ 
मंत्रालय विस्तार इमारत, 
मंत्रालय, मुंबई - ३२. 
तारीख: ११ सप्टेंबर, २०१९. 


वाचा:- शासन निर्णय, कृषि व पदुम विभाग, क्र. आकृवि ०५१९/प्र.क्र.१२५ (२४)/१५-अे, दि. १४.०६.२०१९. 


शासन निर्णय :- 

महाराष्ट्र शासकीय कर्मचा-यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्य पार पाडताना होणा-या 
विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ च्या कलम ४(४) (दोन) व ४ (५) मधील तरतुदीनुसार सक्षम प्राधिकाऱ्याच्या 
मंजुरीने विभागातील महाराष्ट्र कृषि अधिकारी, गट-ब (ग्रेड वेतन - रू.४६००, ६ व्या वेतन आयोगानुसार) 
संवर्गातील पुढील अधिकाऱ्याची तक्त्यात दर्शविल्याप्रमाणे बदलीने पदस्थापना करण्यास झासन मान्यता 
देण्यात येत आहे. 


अ.क्र. | अधिका-याचे नांव व सध्याची पदस्थापना बदलीने पदस्थापना 
| श्री. नरेंद्र रा. बारापात्रे, तालुका कृषि तंत्र अधिकारी (गुणवत्ता नियंत्रण),विभागीय कृषी सह 
* अधिकारी, यवतमाळ, जि. यवतमाळ संचालक कार्यालय, अमरावती 


२. उपरोक्त अधिका-यांने नियुक्तीच्या ठिकाणी तात्काळ रुजु व्हावे व तसा अहवाल आयुक्त (कृषि), 
महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांच्यामार्फत शासनास सादर करावा. 


३. आयुक्त (कृषि), महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी सदरचे आदेश तात्काळ अंमलात येतील हे कृपया पहावे 


४. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०९१११३०४२८०७०१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल याच्या आदेशानुसार व नावाने 


Digital -d by Sugriv Sambhaji Dhapate 
५ S b h |: ८२ ॥॥॥९॥ Of Maharashtra, ou=Agriculture And ADF 
ugriv Sambhaji oven ws coca 

5 4.; 1297f9b5e889636956e39bfaed4eal 12e908c0e9a7e572d4190f97 
09a81 

eri lumbs -fc102de27dc1b41e747ac6cbb491c4209459c3cf340720ea98F 

ha pa e d1d95b19c9f65, ‘Sugriv Sambhaji Dhapé 
Date: 2019.09.11 13:16:26 धपाटे 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
१. आयुक्त (कृषि), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 


शासन निर्णय क्रमांकः आकृवि १०१८/प्र.क्र.२२८/१५ओ 


२. मा.मंत्री (कृषि) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

३. मा.राज्यमंत्री (कृषि) यांचे खाजगी सचिव, मंत्राळय, मुंबई 

४. सचिव (कृषि) यांचे स्विय सहायक, कृषि व पदुम विभाग मंत्रालय, मुंबई. 

५. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) (लेखा परिक्षा) ८, महाराष्ट्र मुंबई / नागपूर. 

६. संबंधित विभागीय कृषि सह संचालक/जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी (व्दारा आयुक्‍त (कृषि) पुणे) 
७. कृषि सह संचालक, (आस्थापना), कृषि आयुक्तालय, पुणे 

८. संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी ( व्दारा आयुकत (कृषि) पुणे) 

९. संबंधित अधिकारी ( व्दारा आयुक्‍त (कृषि) पुणे ) 

qo. निवड नस्ती /१५अञे. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


